महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक (गट ओ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१.१.२०१७, दि.१.१.२०१८, 
दि.१.१.२०१९ व दि.१.१.२०२० ची स्थिती दर्शविणारी 
तात्पुरती जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.जेसूची २०२१/प्र.क्र.६९/कोषा प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४.०५.२०२१. 


संदर्भ - १. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.जेसूची २०२१/प्र.क्र.६७/कोषा प्रशा-२, 

दि.७.५.२०२१. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 

दि.७.५.२०२१ 

३. संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांचे पत्र क्र.संलेको/प्रशा-राप/ 
का-४/०४.२०२१/ सह संचालक ज्येसू/४६३/२०१०, दि.५.५.२०२१. 

४. संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांचे पत्र क्र.संलेको/प्रशा-राप/ 
का-४/०५.२०२१/सह संचालक ज्येसू/४७३/२०१०, दि.७.५.२०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवेतील सह संचालक संवर्गातील नेमणूका या १००% पदोन्नतीने 
करण्यांत येतात. सह संचालक संवर्गाची दि.१.१.२०१६ ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती जेष्ठतासूची 
संदर्भिय क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यांत आली आहे. आता, सह संचालक संवर्गाची 
दि.१.१.२०१७, दि.१.१.२०१८, दि.१.१.२०१९ व दि.१.१.२०२० ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती 
जेष्ठतासूची याव्दारे प्रसिध्द करण्यांत येत आहे. 


२. सदर जेष्ठतासूचीमध्ये एकाच तुकडीतून सह संचालक संवर्गात पदोन्नतीने रुजू झालेल्या 
अधिकाऱ्यांपैकी जे अधिकारी त्यांच्यापेक्षा कनिष्ठ क्रमावर असणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या नंतर रुजू झाले 
असल्यास त्यांना कनिष्ठ क्रमांकावर असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा रुजू दिनांक हा म.ना.से (जेष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, १९८२ मधीळ नियम ५ (३) नुसार देण्यांत आला आहे. 


३. जे अधिकारी त्यांच्या कार्यरत पदावरून कार्यमुक्त झाल्यानंतर पदोन्नतीच्या पदावर विलंबाने 
रुजू झाले आहेत san अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता, महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 
१९८२ मधील नियम ५ (३) परंतुकानुसार त्यांच्या रुजू दिनांकानुसार सुधारीत करण्यांत आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेसूची २०२१/प्र.क्र.६९/कोषा प्रशा-२ 


४. सह संचालक संवर्गाच्या सदर जेष्ठतासूच्या हया मूळ अर्ज क्र.८५८/२००९ व मूळ अर्ज क्र.१५५/ 
२०१३ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार अनुक्रमे सहायक संचालक व उपसंचालक संवर्गाच्या 
जेष्ठतासूचीमध्ये झालेल्या/होणाऱ्या बदलांच्या अधीन राहतील. 


५. सदरहू जेष्ठतासूची ही मूळ अर्ज क्र.८५८/२००९, मूळ अर्ज क्र.१५५/२०१३, मूळ अर्ज क्र.२७९७/ 
२०१५ व विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील न्यायनिर्णयाच्या व 
सा.प्र.वि.शा.नि.क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३३६/१६-ब, दि.७.५.२०२१ मधील तरतूदीच्याअधीन राहून 
प्रसिध्द करण्यांत येत आहे. 


६. संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांना कळविण्यात येते की, सदर परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणून देण्यांत यावे. सदर तात्पुरत्या जेष्ठतासूचीबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदरची तात्पुरती जेष्ठतासूची प्रसिध्द झाल्यापासून पंधरा दिवसांचे आत लेखी 
अभिवेदनाव्दारे त्यांचे आक्षेप शासनाच्या निदर्शनास आणणे आवशयक आहे. त्यासाठी संबंधित 
अधिकाऱ्यांनी त्यांची अभिवेदने संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करावीत. पंधरा दिवसांच्या विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेली कोणतीही 
अभिवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


७. सदर SA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यांत आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०५२४१६०८१२६८०५ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Mugdha Nitin Dhuri 


क यका शि sua “a व अतत हदी Mu dha Nitin DN: CN = Mugdha Nitin Dhuri, C = IN, S = 
सोबत :- प्रपत्र “अ”, “ब”, “क”, “ड Dh g MAHARASHTRA, OU FINANCE 
1111 Bie oi oe eh tesees tian 
(मु.नि.धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई* 
सर्व संबंधित अधिकारी* 

निवडनस्ती (कोषा प्रजा-२) 

(संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 


oC Av A) _O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक HUSH! २०२१/प्र.क्र.६९/कोषा प्रज्ञा-२ 
प्रपत्र “अ” 


सहसंचालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
सहसंचालक संवर्गात दि.०१.०१.२०१६ ते दि.३१.१२.२०१६ या कालावधीत नियमित नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची 


ज्येष्ठता नियुक्तीचा ज्येष्ठतेचा ।सेवानिवृत्तीचा 
अधिकाऱ्याचे नाव yet | जन्मतारीख a रूजू दिनांक 2 अभिप्राय 
दिनांक दिनांक 
श्री. दि. स. केदार वि.मा.प्र. ।२३.०९.१९६३ ०५.१२.२०१६ ।२५.११.२०१६ |३०.०९.२०२१ oo 
दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 


दि.२२.११.२०१६ 
उपसंचालक पदावरुन 
दि.३०.१२.२०१६ रोजी 

& & श्री. अ. चा. कोल्हे खुला ०१.०१.१९७२ प ३१.१२.२०१६ |२९.११.२०१६ |३१.१२.२०२९ कार्यमुक्त. पदोन्नती 
आदेशातील ज्येष्ठता 
अबाधित. 


गो डग अधिकाऱ्याचे नाव yet | जन्मतारीख Pigs रूजू दिनांक येत चा; | Saad! 
मार्ग दिनांक दिनांक 


दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 
दि.२२.११.२०१६ 


दि.२२.११.२०१६ 
०८.०७.१९७१ २७.१२.२०१६ |२७.१२.२०१६ |३१.०७.२०२९ (रूजू दिनांकानुंसार 
(रूजू दिनांकानुसार 
ज्येष्ठता निश्चित) 
भा. म. मुरकुटे भ.ज. (डो दि.२२.११.२०१६ 
१६ १६ [al UT. म. मुरकुटे भ.ज. ३१.१२.१९७४ प  |३०.१२.२०१६ |३०.१२.२०१६ |३१.१२.२०३२ रूजू दिनांकानुसार 
(रूजू दिनांकानुसार 
ज्येष्ठता निश्चित) 


अभिप्राय 


शासन परिपत्रक क्र.संलेको २०२१/प्र.क्र.६९/कोषा प्रशा-२ 


सहसंचालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
सहसंचालक संवर्गात दि.०१.०१.२०१७ ते दि.३१.१२.२०१७ या कालावधीत नियमित नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची 


अ.क्र जाती अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | जन्मतारीख han रूजू दिनांक etl Saige अभिप्राय 
क्र चा मार्ग दिनांक दिनांक 


निरंक 


शासन परिपत्रक क्र.जेसूची २०२१/प्र.क्र.६९/कोषा प्रश्ा-२ 
प्रपत्र "क" 


सहसंचालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
सहसंचालक संवर्गात दि.०१.०१.२०१८ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीत नियमित नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची 


‘Jie दिनांक येष्ठ SE oS ७. 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव प्रवर्ग | जन्मतारीख | रूजू दिनांक नक दिनांक अभिप्राय 
क्र. दिनांक दिनांक 


तकात करात पदोन्नती आदेशा 
श्री.विकास विनायकराव देसाई | खुला | २४.०३.१९७० | २४.०८.२०१८| २४.०८.२०१८ | ३१.०३.२०२८ 

दि.२४.०८.२०१८ 

दि.२४.०८.२०१८ 


— कोळंबे पदोन्नती आदेशा 
दि.२४.०८.२०१८ 


दि.२४.०८.२०१८ 
उपसंचालक पदावरुन 

8 8  श्री.निळेश तुकाराम राजूरकर । इमाव | 92.04.9992 | २४.०९.२०१८ | ०६.०९.२०१८ | 39.04.2030 |दि.२४.०९.२०१८ रोजी 
कार्यमुक्त. पदोन्नती 
आदेझ्ातील ज्येष्ठता 
अबाधित. 


षु ५ [SAT कृष्णकुमार ठाकूर खुला | १४.०६.१९६९ | ०७.०९.२०१८ | ०६.०९.२०१८ | ३०.०६.२०२७ 00 
डे OG. OW9.0OR .YO 0G.08 YO 0,0G.x¥0 

Pp र 8 दि.२४.०८.२०१८ 

पदोन्नती आदेशा 

दि.२४.०८.२०१८ 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव जन्मतारीख | रूजू दिनांक 


क्र. 
क्र. 
सुधाकर बाजी पदोन्नती आदेश 
9 ७ ।श्रीम.अस्मिता खुला | ११.०४.१९७५ | २१.०९.२०१८ | १०.०९.२०१८ | ३०.०४.२०३३ 
दि.२४.०८.२०१८ 
८ ८ श्री.राजेश गोपाळराव लांडे इमाव | १३.०३.१९६५ | १०.०९.२०१८ | १०.०९.२०१८ | 39.03.2023 
दि.२४.०८.२०१८ 


दि.२४.०८.२०१८ 
उपसंचालक पदावरुन 
दि.३०.०९.२०१८ रोजी 

९ ९ श्री.नरेंद्र दिगंबर महाजन इमाव | १४.१०.१९६९ | ३०.१०.२०१८ | ३०.१०.२०१८ | 39.90.2020 कार्यमुक्त तथापि पदोन्नतीच्या 
पदावर दि.३०.१०.२०१८ 
रोजी रुजू. यास्तव रूजू 
दिनांकानुसार ज्येष्ठता 


दि.२४.०८.२०१८ 
तथापि दि.१५.१२.२०१८ 
रज wee wan रोजीच्या आदेशान्वये 

श्री. प्र पतंगे इमाव | २८.०४.१९७४ | ०१.०१.२०१९ | ०१.०१.२०१९ | ३०.०४.२०३२ । 
पदस्थापनेत अंशत: बदल. 
यास्तव 
रूजू दिनांकानुसार ज्येष्ठता 
निश्चित. 


शासन परिपत्रक क्र.जेसूची २०२१/प्र.क्र.६९/कोषा प्रशा-२ 
प्रपत्र फ्ड" 


सहसंचालक संवर्गाची दि.०१.०१.२०२० रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
सहसंचालक संवर्गात दि.०१.०१.२०१९ ते दि.३१.१२.२०१९ या कालावधीत नियमित नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची 


Ls गेष्ठत ae SE 2 
अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव yet | जन्मतारीख | रूजू दिनांक दिनांक दिनांक अभिप्राय 
: दिनांक दिनांक 
वते पदोन्नती आदेशा 
दि.०६.०३.२०१९ 
पदोन्नती आदेशा 
दि.०६.०३.२०१९ 


पदोन्नती आदेशा 
दि.०६.०३.२०१९ 
०९.०४.२०१९ | ०९.०४.२०१९ ३१.०५.२०३४ |. 
(अंशत: बदल 
दि.०९.०४.२०१९) 
पदोन्नती आदेश 
दि.०६.०३.२०१९ 
१०.०४.२०१९ १०.०४.२०१९ ३०.११.२०२९ ; 
(अंशत: बदल 
दि.०९.०४.२०१९) 


श्रीम.दिपा रामनाथ सडेकर खुला 


श्रीम.सुवर्णा राहुल पांडे खुला 
जोडी खुला दि.०६.०३.२०१९ 

श्रीम.रेहाना अकिल १५.१०.१९७२ | १०.०४.२०१९ | १०.०४.२०१९ 39.90.2030 |. 
(अंशत: बदल 
दि.०९.०४.२०१९) 


